RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


वर्ष - ११ , अंक - १७ ] 


MALZE 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८- १४ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 

Dated 11th April 2022 

Notification 

No. SPP - 1121 / 859 / CR - 100 / D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of 
the Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) and Section 32 of the 
Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012 ( POCSO Act , 2012 ) the Government of 
Maharashtra , hereby appoints Advocate Pradip E. Bavaskar as " Special Public Prosecutor " for 
conducting the Sessions Case No. 57/2021 , pending before Hon'ble Special ( POCSO ) Sessions Court , 
Ahmednagar which is arising out of C. R. No. 530/2010 registered at Pathardi Police Station , district 
Ahmednagar . 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

Lump sum fees of Rs . 25,000 ( Rupees Twenty Five Thousand only ) as per quoted by Advocate 
Pradip E. Bavaskar has been already deposited by the Applicant Smt . Sarita Damale with the 
Government vide R.B.I. Challan No. 8496 , dated 29th March 2022. The amount will be paid to 
Advocate Pradip E. Bavaskar after completion of the case . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 

reasons . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 
VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer , 

Law and Judiciary Department . 

भाग १ ( नावि ) १४ 

( १ ) 


[ पृष्ठे २४ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 

क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा . यो . जळगाव - भुसावळ / कलम २० ( ४ ) / मौजे चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव / सर्व्हे नंबर ५५ व इतर / ५३ ९ / 
२०२२. - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
मधील तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक 
१२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १ ९९ २ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक 
योजनेनुसार मौजे चाळीसगाव तालुका चाळीसगाव सर्व्हे नंबर ५५ , ५६ ( पै . ) व ७२ ( पै . ) मधील एकूण क्षेत्र १०.२४ ९ ४ हेक्टर , ( यात यापुढे 
ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे ) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त शासन 
निर्णय ” असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने “ प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समितीचे ” मत झाले आहे . 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 
राहील . 

( ३ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 
अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 

( ४ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' 
घेणे आवश्यक राहील . 

( ५ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 

( ६ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक आहे . 

( ७ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनीचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ८ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 
विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 

( ९ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे ; 

( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 
भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

( ११ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

३ 

तक्ता 

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 

( अ ) 

अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

( ब ) 

( क ) 

सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( १२ ) प्रस्तावित विंधन विहीर व विहीर खोदल्यानंतर त्यातील आवक व पाणी गुणवत्ता तपासून व गरजेनुसार आवश्यक त्या प्रमाणात 
शुद्ध पाण्याची व्यवस्था अर्जदाराने प्रत्यक्ष विकासापूर्वी करणे आवश्यक आहे . 

( १३ ) सदरचा प्रस्ताव हा एकूण १०.२४ ९ ४ हेक्टर इतक्या क्षेत्राकरिता करण्यात येत आहे . 

( १४ ) १ : ५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावर विकसन अनुज्ञेय राहणार नाही . 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / 
नवि- १३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. जळगाव - भुसावळ / कलम -२० ( ४ ) / मौजे चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव / स.नं . ५५ व इतर / १० ९ ४ , दिनांक १४ 
ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता 
व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव शाखा , जळगाव यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते 

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच कलम २० ( ३ ) च्या अधिसूचनेतील अट क्रमांक ११ नुसार मुख्य अभियंता , तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ , 
जळगाव यांनी सदर प्रकरणी त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या 
बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० ( ४ ) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . त्यानुसार 
अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला आहे . 

आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये उक्त 
फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजीची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे . 

नोंद 

जळगाव जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव सर्व्हे नंबर ५५ , ५६ ( पै . ) व ७२ ( पै . ) मधील एकूण क्षेत्र 
१०.२४ ९ ४ हेक्टर जमिनींचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “ रहिवास विभाग ” 
असा बदलण्यात येत आहे . 

अटी : 

( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 
राहील . 

( २ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 
अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ' ना - हरकत दाखला ' 

घेणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) 

विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 

( ५ ) 

विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 

( ६ ) 

Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ७ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 
विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 

( ८ ) 

जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील 
; 

( ९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 
भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

( १० ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 

तक्ता 

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 

( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

( ब ) 

सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

( ११ ) प्रस्तावित विंधन विहीर व विहीर खोदल्यानंतर त्यातील आवक व पाणी गुणवत्ता तपासून व गरजेनुसार आवश्यक त्या प्रमाणात 
शुद्ध पाण्याची व्यवस्था अर्जदाराने प्रत्यक्ष विकासापूर्वी करणे आवश्यक आहे . 

( १२ ) सदरचा प्रस्ताव हा एकूण १०.२४ ९ ४ हेक्टर इतक्या क्षेत्राकरिता करण्यात येत आहे . 

( १३ ) १ : ५ पेक्षा जास्त तीव्र उतारावर विकसन अनुज्ञेय राहणार नाही . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 

राहील . 

( १ ) जिल्हाधिकारी , जळगाव . 

( २ ) सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव शाखा , जळगाव . 

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

सुलेखा वैजापूरकर , 
सदस्य सचिव . 

प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 

नाशिक , ५ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

។ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 

No. NKDN / P.S.C. / R.P . Jalgaon / Section 20 ( 4 ) / Mouje Chalisgaon , taluka Chalisgaon / Survey No. 55 
and others / 339 / 2022.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Jalgaon 
district on dated 12th November 1991 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the 
provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said 
Act " ) and has came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , 
the land admeasuring about 10.2494 hectares bearing S. Nos . 55 , 56 ( Pt . ) , and 72 ( Pt . ) Mouje Chalisgaon , 
taluka Chalisgaon , district Jalgaon ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture 
Zone " : 

and whereas , the Government vide it's Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 
2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has 
issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under 
Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional 
Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included in 
" Residential Zone " , and accordingly it is necessary to the modify the said Regional Plan ( hereinafter 
referred to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of 
the said Act , subject to the following conditions : 

( 1 ) 

It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 
dated 4th January 2016 . 

( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government 
Resolution and Annexure with it . 

( 3 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 
responsible regarding any issue about ownership of the said land . 

( 4 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 
development of the said land . 

( 5 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 

( 6 ) 

Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 
Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said land and after development of the said land at his own cost . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( 7 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 8 ) 

It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 
land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the 
time of final sanction to development . 

( 9 ) 

It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 
the said land and to follow their conditions . 

( 10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 
issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land . 

( 11 ) It shall be binding to sale layout plot of the said land as per table given below . 

Table 

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 

( a ) 

After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( b ) After approximate 40 per cent 
development of basic infrastructure . 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( c ) 

II 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

After approximate 60 per cent 
development of basic infrastructure . 
( d ) After approximate 80 per cent 
development of basic infrastructure . 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( e ) After approximate 100 per cent 
development of basic infrastructure . 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( 12 ) It shall be binding on the Applicant to check the quality of water after digging the Borewell or the 
open Well and to make proper arrangment to provide pure water before the development of the 
land . 

( 13 ) The said notification is published for land area of 10.2494 Ha . in the said proposal . 

( 14 ) Development will not be allowed on the slope more than 1 : 5 . 

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide 
Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , Joint 
Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P . Jalgaon - Bhusawal / 
Section 20 ( 3 ) / Mouje Chalisgaon , taluka Chalisgaon / S . No. 55 and other / 1094 , dated 14th October 2021 


19 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , 
Jalgaon Branch , Jalgaon was Appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated 
period ; 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his report to the Member - Secretary as mentioned 
in condition No. 11 of notification under Section 20 ( 3 ) the Chief Engineer , Tapi Irrigation Project Authority , 
Jalgaon Irrigation Department has submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny 
Committee , in the meeting , dated 11th March 2022 accorded approval to this proposal and directed 
Member - Secretary to issue the Final Notification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , after the 
payment of the premium by the Applicant . Accordingly , the Applicant has deposited the premium amount . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated 12th November 1991 as follows . 

In the said Regional Plan , the following new Entry shall be added after the last entry of the Schedule of 
Modifications . 

ENTRY 

In the Sanctioned Regional Plan of Jalgaon district the allocation of the land admeasuring about 
10.2494 hectares bearing S. Nos . 55 , 56 ( Pt . ) , and 72 ( Pt . ) Mouje Chalisgaon , taluka Chalisgaon , district 
Jalgaon is changed from " Agriculture Zone " ( No Development Zone ) to " Residential Zone " as shown on the 
Plan , subject to the following conditions . 

Conditions : 

( 1 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government 
Resolution and Annexure with it . 

( 2 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 
responsible regarding any issue about ownership of the said land . 

( 3 ) 

It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 
development of the said land . 

( 4 ) 

While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 

( 5 ) 

Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 
Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said land and after development of the said land at his own cost . 

( 6 ) 

It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 7 ) 

It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 
land and Plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the 
time of final sanction to development . 

( 8 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 
the said land and to follow their conditions ; 


( 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( 9 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 
issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ; 

( 10 ) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below . 

Table 

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 

( a ) 

After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( b ) After approximate 40 per cent 
development of basic infrastructure . 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

II 

( c ) After approximate 60 per cent 
development of basic infrastructure . 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( d ) After approximate 80 per cent 
development of basic infrastructure . 
After approximate 100 per cent 
development of basic infrastructure . 

( e ) 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 

( 11 ) It shall be binding on the Applicant to check the quality of water after digging the Borewell or the 
open Well and to make proper arrangment to provide pure water before the development of the 
land . 

( 12 ) The said notification is published for land area of 10.2494 Ha . in the said proposal . 

( 13 ) Development will not be allowed on the slope more than 1 : 5 . 

The Part Plan showing the above said Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices - 

( 1 ) The Collector , Jalgaon . 

( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon . 
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 

SULEKHA VAIJAPURKAR , 

Member- Secretary , 

Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 
Nashik Division , Nashik . 

Nashik , 5th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

९ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ अन्वये . 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले , मौजे धुमाळवाडी 

भूमापन किंवा 

आवश्यक जमिनींचे 

अधिसूचना 

गट नंबर 

१ 

अदमासे क्षेत्र 
२ 
हे . आर 

जिल्हा अहमदनगर 

१३/८ पैकी 

O 

१४ 

१३ / ९ पैकी 

O 

१४ 

एकूण 

०२८ 

जिल्हा अहमदनगर , तालुका संगमनेर , मौजे निमगाव बु || 

66 

३ / ९ पैकी 

क्रमांक भूसं / एलएक्यू -६२४ / धुमाळवाडी / एसआर -६ व निमगाव बु . / 
एसआर -७ / २०२१ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नाशिक 
विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३१ ते एप्रिल ६ , २०२२ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

० ०६ 

०६८ 

५/३ पैकी 
५/५ पैकी 
५८/१ पैकी 

० ३७ 

66 

० ०७ 

५८/३ पैकी 

० ४२ 

६१/१७ पैकी 

० ३२ 

९ २ / १ पैकी 

O 

०१ 

९ २ / २ पैकी 

० १६ 

००२ 

आणि ज्याअर्थी , अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

९ २ / ३ पैकी 
९ २ / १२ पैकी 

० ४ ९ 

९ २ / १२ पैकी 

० ० ९ 

९ २ / १३ पैकी 

० २० 

९ २ / १४ पैकी 

० ३० 

66 

९ २ / १६ पैकी 

० ०४ 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निरंक निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची “ चार ” मध्ये निरंक विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

० ०७ 

९ २ / २१ पैकी 
९ २ / २४ पैकी 
९ २ / २४ पैकी 

० ०५ 

० ० ९ 

९ २ / २५ पैकी 

O १४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 
भाग , संगमनेर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

९ २ / २८ पैकी 

० २५ 

३ ८३ 


एकूण .. 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे - २ ) उजवा कालवा , 
तालुका अकोले व तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर , 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : उर्ध्व प्रवरा उजवा कालवा या 
प्रकल्पासाठी मातीकाम आणि बांधकामासाठी मौजे धुमाळवाडी , तालुका 
अकोले व मौजे निमगाव बु ।। , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर 
येथील भूसंपादन . 

समाजाला होणारे लाभ : उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प ( निळवंडे - २ ) 
उजवा कालवा अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनींना व पिण्यासाठी 
पाणीपुरवठा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत 
व इतर लाभांसंबंधात ) . 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 
टीप - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , संगमनेर 
भाग , संगमनेर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
डॉ . शशिकांत मंगरूळे , 
उपविभागीय अधिकारी , 
संगमनेर भाग , संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर . 

संगमनेर , २२ एप्रिल २०२२ . 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

मुंबई पोलीस कायदा कलम , १ ९ ५१ कलम ३६ 
आदेश 

क्रमांक जिविशा / डॉ . आंबेडकर जयंती / मनाई आदेश / ११०४ / २०२२ 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ रोजी संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती साजरी करण्यात येणार आहे . सदर कालावधीत 
एखाद्या क्षुल्लक कारणावरून वाद होऊन तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये व शांतता अबाधित रहावी , म्हणून मी , प्रविणकुमार पाटील , पोलीस 
अधीक्षक , धुळे मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३६ नुसार 

व 


प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्याच्या हद्दीत कोणत्याही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 

( १ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 
जमावातील लोकांनी गैररीतीने चालणे व गैरशिस्त वर्तणूक 
करण्यास मनाई आहे ; 

( २ ) कोणत्याही मिरवणुका ठरविलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त मार्गाने नेण्यास 
मनाई आहे ; 

( ३ ) सर्व मिरवणुकींच्या , जमावाच्या प्रसंगी व प्रार्थना स्थळाचे आसपास 
प्रार्थनेच्या वेळी कोणत्याही रस्त्यावरील किंवा सार्वजनिक जागी 
किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी करण्यास किंवा 
अडथळा निर्माण करण्यास मनाई आहे ; 

( ४ ) सर्व रस्त्यांवर , रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व धक्क्यांवर 
किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या उतरण्याच्या जागांच्या 
ठिकाणी व जागांमध्ये जत्रा , देवालय , मशिद , दर्गा आणि सार्वजनिक 
किंवा लोकांच्या जाण्या - येणाच्या जागांमध्ये गोंधळ व बेशिस्तपणे 
वर्तन करण्यास सक्त मनाई आहे ; 

( ५ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
अनियमित व विनापरवाना वाद्य वाजविण्यास , गाणे म्हणण्यास 
ढोल , ताशे वाजविण्यास , कर्कश वाद्य वाजविण्यास मनाई आहे ; 

( ६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्यास 
मनाई आहे ; 

( ७ ) समाजकंटक व्यक्ती दुरूपयोग करू शकतील अशी कोणतीही 
वस्तू मिरवणुकीत बाळगण्यास मनाई आहे . परवानगीची आवश्यकता 
असल्यास धुळे जिल्हा पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी 
आपआपल्या अधिकाराखाली असलेल्या क्षेत्रात प्रसंगानुसार 
आवश्यक त्या कोणत्याही नियमांचे , आदेशांचे उल्लंघन होणार 
नाही , अशा रीतीने आवश्यक तो आदेश देण्याचा अधिकार 
प्रदान करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०२२ चे ००.०१ ते दिनांक १५ 
एप्रिल २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात 
राहील . 

प्रविणकुमार पाटील , 
पोलीस अधीक्षक , धुळे . 

धुळे , ६ एप्रिल २०२२ . 

६ 


११ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
अधीक्षक , सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय यांजकडून 

स्किम अर्ज क्र . २२ / २०२२ / ५० - अ ( २ ) 

न्यासाचे नाव - श्री साई अन्नपूर्णा आर्य वैस्य निथ्य अन्नदान सतराम ट्रस्ट , शिर्डी , 
न्यासाचा पत्ता - मुक्काम पोस्ट शिर्डी , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर . 
रजि . नं.- ई - १३०८ / अहमदनगर . 

श्री . चकिलाम रामनियाह छ . वैकटैया व इतर २ 

अर्जदार 

विरुद्ध 

कोणीही नाही . 

सामनेवाला 

जाहीर नोटिस 

जा . क्रमांक एसीसी -२ / ८०५ / २०२२ . - सर्व संबंधित लोकांस या जाहीर नोटिशीने कळविण्यात येते की , सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , 
अहमदनगर विभाग , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या न्यासाचे बाबत उपरोक्त अर्जदारांनी या कार्यालयात दाखल केलेल्या स्किम अर्जासंबंधी 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १ ९ ५० चे कलम ५० अ ( २ ) अन्वये चौकशी करणार आहेत . 

श्री साई अन्नपूर्णा आर्य वैस्य निथ्य अन्नदान सतराम ट्रस्ट , नोंदणीकृत कार्यालय , १-६-६४ / १ / २ , जे . एस . रोड , मेंड - ५०२ ११० , 
कार्यालय पिंपळवंडी रोड , विजया बँक गल्ली , शिर्डी , जिल्हा अहमदनगर , महाराष्ट्र दुय्यम निबंधक कार्यालय , सरुरनगर , आर . आर . जिल्हा , 
तेलंगणा राज्य , नोंदणी क्रमांक ०६ / १ ९९९ / मेडक / तेलंगणा राज्य या न्यासाचे श्री साई अन्नपुर्णा आर्य वैस्य निथ्य अन्नदान सतराम ट्रस्ट , शिर्डी , 
तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर , न्यास नोंदणी क्रमांक ई -१३०८ / अहमदनगर या न्यासामध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १ ९ ५० चे कलम ५० अ ( २ ) नुसार प्रस्तुतचा अर्ज दाखल केलेला आहे . 

न्यासाची स्थावर मिळकत मौजे शिर्डी , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर येथील सर्व्हे नंबर ५/४७ दोन्ही न्यासाची जंगम मिळकत 
रुपये ५०,००० ( रुपये पन्नास हजार मात्र ) . 

सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणेचा असेल , त्यांनी लेखी कैफीयत ही नोटिस 
प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आत या कार्यालयाचे वरील पत्त्यावर मिळेल अशा रीतीने पाठवावी . त्यानंतर आलेल्या कैफीयतीचा 
विचार केला जाणार नाही . तसेच वरील मुदतीत कैफीयत न आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही , असे समजून चौकशी पुरी केली जाईल 
व अर्जाचे निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील . 

ही नोटिस माझे सहीनिशी व मा . सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , अहमदनगर यांचे शिक्यानिशी आज दिनांक १८ एप्रिल २०२२ रोजी दिली . 

अमोल विलास वारघडे , 
अधीक्षक , 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 
अहमदनगर विभाग , अहमदनगर . 

अहमदनगर , १८ एप्रिल २०२२ . 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 

No. HKW / E.L . & M.L./68/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Sr. 

Period of Leave 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

No. 

Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 

1 

2 

3 

Shri . P. N. Kulkarni , 
9th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Earned Leave from 20th December 
2021 to 22nd December 2021 
prefixing holiday on 19th December 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 18th December 
2021 after office hours to 23rd 
December 2021 before office hours . 

Shri . P. K. Kharate , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Earned Leave from 22nd December 
2021 ( Granted as a Special Case ) . 

Shri . P. K. Kharate , 
10th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Shri . D. R. Dande , 
11th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Earned Leave from 27th December 
2021 to 29th December 2021 
prefixing holidays on 25th December 
2021 and 26th December 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
24th December 2021 after office 
hours to 30th December 2021 before 
office hours . 

Shri . V. R. Patil , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Shri . A. A. Khandale , 
14th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

24th December 2021 
after office hours to 30th 
December 2021 before 
office hours 

Earned Leave from 27th December 
2021 to 31st December 2021 
prefixing holiday on 25th December 
2021 and 26th December 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
24th December 2021 after office 
hours to 1st January 2022 before 
office hours . 

Shri . V. R. Patil , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar 
30th December 2021 
before office hours to 
1st January 2022 
before office hours 
Shri . P. M. Unhale , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Sr. 

Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

No. 

Judicial Officers 

Officer to whom the 

Charge is kept 

1 

2 

3 

4 

Smt . A. P. Diwan , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Medical Leave ex post facto from 15th 
December 2021 to 16th December 
2021 . 

Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 

Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Earned Leave from 27th December 
2021 to 30th December 2021 with 
permission to leave headquarters 
from 27th December 2021 and 31st 
December 2021 before office hours . 

Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

6 Smt . N. N. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Earned Leave from 27th December 
2021 to 29th December 2021 
prefixing holiday on 25th December 
2021 and 26th December 2021 with 
permission to leave headquarters 
from 24th December 2021 after office 
hours to 30th December 2021 before 
office hours . 

24th December 2021 
after office hours to 
26th December 2021 
Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

Judicial Magistrate , 

First Class , 

Ahmednagar 

27th December 2021 
Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 

First Class , 

Ahmednagar 

28th December 2021 to 
30th December 2021 

before office hours 
Smt . S. Y. Shaikh , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 

Ahmednagar . 


4 


LO 


5 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Sr. 

Period of Leave 

Name of the Judicial 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

No. 

Officer to whom the 

Charge is kept 
4 

1 

2 

3 

Earned Leave from 28th December 
2021 to 30th December 2021 . 

Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Smt . S. Y. Shaikh , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 

Smt . S. V. More , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 

Earned Leave from 20th December 
2021 to 21st December 2021 
prefixing holiday on 19th December 
2021 with permission to leave . 
headquarter from 18th December 
2021 after office hours to 22nd 
December 2021 before office hours . 

Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 

Earned Leave from 16th December 
2021 ( Granted as a Special Case ) . 

9 Smt . D. S. Khot , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 

Shri . N. K. Kharade , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Shrirampur . 

Earned Leave from 18th December 
2021 ( Granted as a Special Case ) . 

Smt . A. S. Birajdar , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , First Class , 
Pathardi . 

Shri . V. I. Shaikh , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 

Magistrate , First 
Class , Pathardi . 

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

MILIND V. KURTADIKAR , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar . 

Ahmednagar , 1st January 2022 . 


98 


7 


8 


10 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

94 

Order 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 78 / 2021.- Earned Leave for 
eight ( 8 ) days from 10th January 2022 to 17th 
January 2022 prefixed 2nd Saturday and Sunday 
falling on 8th January 2022 to 9th January 2022 
is hereby granted to Shri . S. G. Dubale , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon . 

No. EST / Leave / 255 / 2021.- Ex post facto 
Earned Leave for fourteen ( 14 ) days with effect 
from 19th December 2021 to 1st January 2022 
prefixed Earned Leave from 14th December 
2021 to 18th December 2021 and suffixed 
Sunday falling on 2nd January 2022 to Smt . S. 
R. Bandal , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Dindori . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. A. Lomte , Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City with effect from 7th 
January 2022 to 18th January 2022 before office 
hours . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . K. N. Gawarikar , Clvil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori with effect from 19th 
December 2021 before office hours to 23rd 
December 2021 after office hours and 1st 
January 2022 before office hours to 3rd January 
2022 before office hours and with Shri . S. R. 
Nikam , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik with effect 
from 23rd December 2021 after office hours to 
1st January 2022 before office hours . 

Nashik , 4th January 2022 . 

Order 

Nashik , 12th January 2022 . 

No. EST / Leave / 179 / 2021.- Ex post facto 
Commuted Leave for three ( 3 ) days with effect 
from 4th January 2022 to 6th January 2022 is 
hereby granted to Shri . D. S. Jadhav , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Sinnar . 

Order 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

No. EST / Leave / 256 / 2021.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 10th January 
2022 to 12th January 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 8th January 
2022 and 9th January 2022 is hereby granted to 
Smt . P. S. Mali , 6th Joint Civil Judge and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. S. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik Road with effect 
from 4th January 2022 to 5th January 2022 and 
with Smt . C. V. Shirsat , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar with effect from 6th January 2022 . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Nashik , 10th February 2022 . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nikam , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
First Class , Nashik with effect from 11th January 
2022 and with Shri . M. D. Joshi , 3rd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik with effect from 10th January 
2022 and 12th January 2022 . 

above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Nashik , 12th January 2022 . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . R. R. Rathi , District 
Judge - 5 , and Additional Sessions Judge , Nashik 
with effect from 11th December 2021 before 
office hours to 13th December 2021 after office 
hours . 

Order 

Nashik , 7th January 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 257 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
3rd January 2022 to 5th January 2022 Sunday 
falling on 2nd January 2022 is hereby granted to 
Smt . C. V. Shirsat , Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 

No. EST / Leave / 169 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
5th January 2022 to 7th January 2022 is hereby 
granted to Smt . P. V. Hingne , 3rd Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . D. S. Jadhav , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Sinnar with effect from 3rd January 
2022 and with Shri . S. S. Deshmukh , Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik Road with effect from 4th 
January 2022 to 5th January 2022 . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . B. K. Gawande , 5th 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
5th January 2022 and with Shri . M. M. Gadiya , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik with 
effect from 6th January 2022 to 7th January 
2022 . 

VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 
Nashik . 

Nashik , 12th January 2022 . 

Nashik , 7th January 2022 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 167 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days with effect from 
11th December 2021 to 13th December 2021 is 
hereby granted to Shri . S. S. Nair , District Judge 
4 , and Additional Sessions Judge , Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 


BY I / C . PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 248 / 2021.- Commuted Leave 
for eleven ( 11 ) days with effect from 7th 
December 2021 to 17th December 2021 is 
hereby granted to Smt . V. L. Bhosale , Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Smt . S. U. Deshmukh , Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 7th 
December 2021 to 13th December 2021 before 
office hours and 15th December 2021 before 
office hours to 18th December 2021 before 
office hours with Shri . D. S. Zanvar , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 14th 
December 2021 . 

Nashik , 12th January 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 249 / 2021.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 13th January 
2022 to 15th January 2022 suffixed Sunday 
falling on 16th Janary 2022 with permission to 
leave headquarter is hereby granted to Shri . S. 
S. Jahagirdar , Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , Joint Civil 
Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 12th 
January 2022 after office hours to 17th January 
2022 before office hours . 

Nashik , 12th January 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 250 / 2022.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 10th January 
2022 to 12th January 2022 prefixed 2nd 


१७ 

Saturday and Sunday falling on 8th January 
2022 and 9th January 2022 with permission to 
leave headquarter from 7th January 2022 after 
office hours to 13th January 2022 before office 
hours is hereby granted to Shri . N. N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Cheif Judicial Magistrate , Malegaon . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. R. Nimse , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 7th 
January 2022 after office hours to 10th January 
2022 before office hours . 

Nashik , 11th January 2022 . 

Order 

No. EST / Leave / 251 / 2021.- Earned Leave for 
three ( 3 ) days with effect from 10th January 
2022 to 12th January 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 8th January 
2022 and 9th January 2022 is hereby granted to 
Shri . Y. D. Boravke , Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Cheif Judicial Magistrate , 
Niphad . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 
officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . S. B. Kale , 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 10th 
January 2022 to 12th January 2022 . 

MRIDULA V. BHATIA , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 

Nashik , 11th January 2022 . 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही- शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

आदेश 

भारती काटुळे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पाथर्डी , 

जिल्हा अहमदनगर . 

पाथर्डी , २ ९ डिसेंबर २०२१ . 

क्रमांक एनबीआर / एनबीआर / जीएनएल / ( ओ ) / २१४ / १३ / सन 
२०२२ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार जाहीर करतात की , श्रीयाद शेतकरी उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एनबीआर / एनबीआर ) / 
जीएनएल / ( ओ ) / २१४ / २०२१-२२ / सन २०२२ , दिनांक ५ जानेवारी 
२०२२ असा आहे . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

विलोपित आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व कलम १२ ( १ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील कलम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सर्वसाधारण व उपवर्गीकरण 
इतर या उपवर्गात करण्यात आले आहे . 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / वि.आ. / ओमशांती म.दू. / १२३८ / 
सन २०२१ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
ओमशांती महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड , 
हिंगोणेसिम , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबतचा या कार्यालयाचा मध्यंतरीय 

निरज भ . चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 

आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दुध उत्पादक 
संस्था / मध्यंतरीय आदेश / १०८१ / २०२१ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ 
हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 

नंदुरबार , ५ जानेवारी २०२२ . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

अंतिम आदेश 

जळगाव , २७ डिसेंबर २०२१ . 

विलोपित आदेश 

क्रमांक सनिपा / प्र -१ / येळेश्वर / वाह / अंतिम आदेश / ११५६ / सन 
२०२१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
भारती किसन काटुळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाथर्डी , 
तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देते की , नोंदणी 
क्रमांक एएनआर / पीटीआय / जीएनएल / ( सी ) / ११४७ / सन २०१४ , दिनांक 
१ एप्रिल २०१४ ने नोंदविलेल्या येळेश्वर मोटार वाहतूक सहकारी 
संस्था मर्यादित , येळी , तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचा कारभार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) मधील तरतुदीनुसार गुंडाळण्यात येत 
आहे . 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / वि.आ. / सप्तश्रृंगी म . दू . / १२३८ / 
सन २०२१ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
सप्तश्रृंगी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , उमरे , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात 
येत असलेबाबतचा या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दुध उत्पादक संस्था / मध्यंतरीय आदेश / 
१०८१/२०२१ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ हा विलोपित ( रद्द ) 
करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 

तसेच सदर संस्थेचे प्रशासकीय कामकाज करणेसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . 
वाय . एल . नरसिंगपूरकर , सहायक सहकार अधिकारी अधिन , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाथर्डी यांना संस्थेचे अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

जळगाव , २ ९ डिसेंबर २०२१ . 


१ ९ 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३२०/२०२१ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ हा आहे . 

रविंद्र र . पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 

जळगाव , १० जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / १२२० / सन २०२१. - मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , जयकालिका मच्छिमार सहकारी संस्था 
मर्यादित , मुंदखेडे , बु . , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३१८ / २०२१ , दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ हा आहे . 
जळगाव , २२ डिसेंबर २०२१ . 

आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ४० / सन २०२१. मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , कानुबाई महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , टाकळी प्र . दे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३१ ९ / २०२१ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ हा आहे . 
जळगाव , १० जानेवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ४२ / सन २०२१. - मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अधिसूचित करतो की , श्रीराम दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , वराडसीम , तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ७० / सन २०२२ - श्री . डी . व्ही . हरणे , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार यांना दिनांक १० 
जानेवारी २०२२ ते दिनांक १२ जानेवारी २०२२ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ७ जानेवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १३ जानेवारी २०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . व्ही . हरणे यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आलेले आहे . 

दिनांक ७ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १३ जानेवारी २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . व्ही . 
हरणे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार . 

नंदुरबार , ७ जानेवारी २०२२ . 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / २३ ९ / सन २०२२. - श्री . मिलिंद महादू निकम , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक ३ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ६ जानेवारी 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ४ दिवस उपभोगलेल्या परिवर्तित रजेस 
याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिलिंद महादू निकम यांना 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना तुळशीराम 
जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांनी रजेवरून परत 
आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिलिंद 
महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तीत रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , १२ जानेवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / २६५ / सन २०२२ - श्री . मिलिंद महादू निकम , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ३ दिवस दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक 
१६ जानेवारी २०२२ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १५ जानेवारी २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जानेवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिलिंद महादू निकम यांना 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे अर्जित रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रोजीचा त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह , ३ रे दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे 
यांचेकडेस तसेच दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजीपासून ते दिनांक 
१ ९ जानेवारी रोजीपावेतोचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
अर्चना तुळशीराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिलिंद 
महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

धुळे , १३ 

४ , 

१३ जानेवारी २०२२ . 

आदेश 

क्रमांक बी -१ / २ ९ ० / सन २०२२. - श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक ७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ११ जानेवारी 
२०२२ पावेतो अशी एकूण ५ दिवस दिवसांची अर्जित रजेस याद्वारे 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 


श्री . विजय भिमराव शितोळे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात 
आलेला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी 
सोपानराव देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 

धुळे , १३ जानेवारी २०२२ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
विलोपित आदेश 

क्रमांक वि- १० / धुळे जिल्हा सह . गृ . संघ / क . १०२ ( २ ) / वि . आ . / 
११ / २०२२. - मी , अभिजित देशपांडे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / 
सीआर -४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयाकडील आदेश जावक क्रमांक वि- १० / धुळे जिल्हा 
सह . गृह . संघ / कलम १०२ ( १ ) ( क ) / सन २०२१ , दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजीच्या धुळे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ 
मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे या संस्थेविरुद्ध दिलेला आदेश 
विलोपित करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजी दिला आहे . 

अभिजित देशपांडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 

धुळे , ३ जानेवारी २०२२ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६०८ ९ / ४३५४ / 
सन २०२१.- श्री . प्रफुल्ल माधवराव पवार , मुख्यप्रवर्तक , स्वप्नपुर्ती 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , ही संस्था रयत 


२१ 

शिक्षण शाळेजवळ , म्हाडा वसाहत , आडगाव , नाशिक , मौजे 
आडगाव , तालुका - जिल्हा नाशिक शिवारातील , गट नंबर १५६०/१ 
यांसी एकूण क्षेत्र १०४००.०० चौरस मीटर नाशिक या मिळकतीवर 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / 
६०८ ९ / सन २०२१ , दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 

नाशिक , २२ डिसेंबर २०२१ . 

आदेश 

क्रमांक वि -४ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ६० ९ ० / ४३८८ / 
सन २०२१.- श्री . देवीप्रसाद बिजय पात्रा , मुख्यप्रवर्तक , हरीस्मृर्ती 
को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , ही संस्था श्री श्री 
रविशंकर मार्ग , आयनोक्स थिएटरमागे , पुना रोड , नाशिक 
४२२०० ९ , मौजे वडाळा , तालुका - जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्हे 
नंबर २६ / २ / १ + २ / २ / २ ( पी ) क्षेत्र ६८६.८४ चौरस मीटर , सर्व्हे 
नंबर २६ / २ / १ + २ / ३ ( पी ) क्षेत्र १३ ९ ७.१५ चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर 
२६ / २ / १ + २ / २ / ४ क्षेत्र १८८५.०० चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर २६ / २ / 
१ + २ / २ / ५ क्षेत्र १८८५.०० चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर २६ / २ / १ + २ / 
२/६ ( पी ) क्षेत्र १००0.00 चौरस मीटर , सर्व्हे नंबर २६ / २ / १ + २ / ७ 
( पी ) क्षेत्र ८८१.८२ चौरस मीटर ( डी . पी . रोड , एफएसआय ) असे 
एकूण क्षेत्र ७७३५.८१ चौरस मीटर + सर्व्हे नंबर २६ / २ / १ + २ / २ / 
६ ( पी ) १८८५.०० चौरस मीटर पैकी ८८५.०० चौरस मीटर 
( बांधीव क्षेत्र ९ ६.०० चौरस मीटर सह ) असे एफएसआय एकूण 
क्षेत्र ८६२०.८१ या मिळकतीवर सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टिसी / ६० ९ ० / सन २०२१ , दिनांक २२ 
डिसेंबर २०२१ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नाशिक , 

तालुका नाशिक . 

नाशिक , २२ डिसेंबर २०२१ . 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

Order 

No. HKW / E.L . & M.L./66/2022.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

Sr. 

Nature and Period of Leave 

Name and Designation of 
Judicial Officers 

No. 

Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 
4 

1 

2 

3 

Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 

Earned Leave from 27th December 
2021 to 31st December 2021 
prefixing holiday on 26th December 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 25th December 
2021 after office hours to 1st January 
2022 before office hours . 

25th December 2021 
after office hours to 
26th December 2021 
before office hours 
Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 

26th December 2021 
after office hours to 
1st January 2022 
before office hours 
Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 

Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 

Medical Leave Ex post facto from 
15th December 2021 and 16th 
December 2021 . 

Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon 

Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 

Medical Leave Ex post facto from 
13th December 2021 to 18th 
December 2021 . 

dated 13th December 
2021 and 17th 
December 2021 to 
18th December 2021 
Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 

Judge , Sangamner . 

14th December 2021 to 
16th December 2021 
Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 

Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 

Shri . P. P. Kulkarni , 

Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 

Medical Leave Ex post facto from 
14th December 2021 to 16th 
December 2021 . 

District Judge - 3 and 

Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


1 


2 


3 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 

Earned Leave from 22nd December 
2021 to 31st December 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
21st December 2021 after office 
hours to 1st January 2022 before 
office hours . 

22nd December 2021 
after office hours to 
24th December 2021 
before office hours and 
28th December 2021 
after first half to 
1st January 2022 
after office hours 
Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 
24th December 2021 
after office hours to 
28th December 2021 
before Second Half 
Shri . D. S. Ghumare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 
Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 

6 Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 

Earned Leave from 27th December 
2021 to 29th December 2021 
prefixing holidays on 25th December 
2021 and 26th December 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
25th December 2021 to 30th 
December 2021 before office hours . 
Earned Leave from 31st December 
2021 to 2nd January 2022 with 
permission to leave Headquarter from 
30th December 2021 after office 
hours to 3rd January 2022 before 
office hours . 

Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 

Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 

Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 

Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 

Earned Leave from 20th December 
2021 to 24th December 2021 
prefixing holiday on 19th December 
2021 and suffixing holidays on 25th 
December 2021 and 26th December 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 18th December 
2021 after office hours to 27th 
December 2021 before office hours . 

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar . 

Ahmednagar , 1st January 2022 . 


5 


7 


8 


२३ 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ ते मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

officiate in their respective post had they not 
proceeded on leave during the above period . 

SESSIONS JUDGE 

Order 

No. EST / Leave / 322 / 2022.- Ex post facto 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 10th 
January 2022 to 12th January 2022 prefixed 2nd 
Saturday and Sunday falling on 8th January 
2022 and 9th January 2022 is hereby granted to 
Smt . P. A. Rajput , 7th Joint Civil Judge and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 

Charge during the absence of above Judicial 
Officer is kept with Shri . M. D. Joshi , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
10th January 2022 to 12th January 2022 . 

VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

As per Section 39 of the Maharashtra Civil 
Services ( Pay ) Rules , 1981 it is certified that 
above Judicial Officer would have continued to 

Nashik , 14th January 2022 . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


